राज्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये सन २०२२-२३ ते 
सन २०२४-२५ या तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता 
Mechanized Cleaning Services प्राप्त करुन 
घेण्याकरीता निविदा प्रक्रीया राबविण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २१ एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- 

(१ सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई याचे पत्र क्रमांक : जा.क्र. संआसे/राज्यस्तर/ 
कक्ष-३/टे-९/कंस्वसे/ई-निविदा/प्रशासकीय/मान्यता/१३२१/२२, दिनांक : १५.०२.२०२२. 

(२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-१२२२/प्र.क्र. ०१/आरोग्य-७, 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२२. 

(३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ०७/आरोग्य-३, 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२१. 

(४ आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी दिनांक : 
१०.०२.२०२२ अन्वये मंजूर केलेली टिप्पणी. 

(५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दिनांक : 
१७.०४.२०१५. 


प्रस्तावना :- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्र क्रमांक (१) अन्वये सन 


२०२१-२२ च्या मंजूर कृती आराखड्यामध्ये FMR CODE १.३.२.६ या अर्थशिर्षातर्गत Mechanized 


Cleaning Services साठी राज्यातील ६७ रुग्णालयाकरीता रुपये २४.१२ कोटी आणि coo प्राथमिक 


आरोग्य केंद्रासाठी रुपये १२.९६ कोटी, असा एकूण रुपये ३७.०८ कोटी इतका निधी यांत्रिक पध्दतीद्वारे 


स्वच्छता सेवा प्राप्त करुन घेण्याकरीता मंजूर झाल्याचे कळविले आहे. तथापि, यांसंदर्भात निर्गमित 


करण्यात आलेल्या संदर्भाधीन क्रमांक (२) च्या शासन निर्णयात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 


अखत्यारीतील सर्व रुग्णालयांचा समावेश नाही. तसेच, संदर्भाधीन क्रमांक (३) च्या शासन निर्णयान्वये 


सन २०२१-२२ मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा रुग्णालये व अंतर्गत येणारे 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७ 


उपजिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालये व ट्रामा केअर युनिट इत्यादि रुग्णालयामध्ये 


स्वच्छता सेवा सुरु ठेवण्यासाठी रुपये ५४.५४ कोटी इतक्या रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 


आहे. तद्नुषंगाने, सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्र क्रमांक (१) अन्वये 


सन २०२१-२२ च्या मंजूर कृती आराखड्यानुसार FMR CODE १.३.२.६ या अर्थशिर्षातर्गत 


Mechanized Cleaning Services साठी परिमंडळ निहाय व जिल्हानिहाय एकूण ५०३ रुग्णालयात 


बाह्ययंत्रणेमार्फत कंत्राटी पध्दतीने सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु.७७,५५,१८,०००/- (रुपये 


सत्याहत्तर कोटी पंचावन्न लक्ष अठरा हजार फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चास पुढील तीन वर्षाकरीता 


(सन २०२२-२३ ते सन २०२४-२५) प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत विनंती केळी आहे. तसेच, 


आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमांक 


(४ च्या टिपणीन्वये Mechanized Cleaning Services साठी बाह्ययंत्रणेमार्फत कंत्राटी पध्दतीने सेवा 


उपलब्ध करुन देण्यास मंजूरी दिली आहे. 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतल रुग्णालयांमध्ये 


संदर्भाधीन क्रमांक (३) च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेचा कालावधी माहे 


मार्च, २०२२ अखेर संपुष्टात येत आहे. यास्तव, सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 


यांच्या विनंतीनुसार राज्यातील परिमडंळनिहाय व जिल्हानिहाय एकूण ५०३ रुग्णालयामध्ये पुढील तीन 


वर्षाकरीता अनुक्रमे सन २०२२-२३, सन २०२३-२४ व सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता केंद्र 


शासनाच्या मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार स्वच्छता सेवा उपलब्ध करण्यासाठी निविदा प्रक्रीया 


राबविण्यास येणा-या रु. ७७,५५,१८,०००/- (रुपये सत्याहत्तर कोटी पंचावन्न लक्ष अठरा हजार फक्त) 


इतक्या अंदाजित खर्चाच्या रक्‍कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये Mechanized Cleaning Services द्वारे स्वच्छता सेवा 


राबविण्यासाठी ०७ प्रकारची स्वच्छता यंत्रे आणि ४७ प्रकारच्या स्वच्छता साहित्यांच्या बाजारभावाची 


पडताळणी करण्यात आली. तद्नंतर, त्याकरीता कमीत कमी येणा-या खर्चाची परिगणना केल्यानंतर 


रुग्णालय-निहाय येणारा प्रती ७ खाटांसाठी १ सफाईगार याप्रमाणे किमान वेतन कायद्यानुसार परिमंडळ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७ 


१ करीता प्रति सफाईगार प्रति माह रुपये १५,०००/- इतके अपेक्षित वेतन ग्राह्म धरण्यात आले. 


तद्नुषंगाने येणा-या अंदाजित खर्चाच्या रक्कमेचे विवरणपत्र पुढील प्रमाणे ठरविण्यात आले :- 


“विवरणपत्र” 
(रुपये) 

अ. रुग्णालय A THIS IRA | स्वच्छता ।०७ प्रकारच्या | प्रती संस्था | एकूण वार्षिक 
क्र. स्तर ही | वेतनावरील | साहित्या- | यंत्रावर | एकूण वार्षिक | खर्चाच्या (स्तंभ 
संख्या | वार्षिक खर्च वरील होणारावार्षिका खर्च क्रमांक-७) १०% 

वार्षिक खर्च खर्च (स्तंभ क्रमांक | खर्च कमी करुन 
+446) । प्रस्तावित केलेली 

रक्‍कम 
हि २ ३ = षु ६ | 8 | ८ 

Pa 30 खाटा ०४ (9,20,000 ६०,००० १,५०,००० ९,३०,००० ८,३७,००० 
२ ५० खाटा og 92,G0,000 ९६,००० २,५०,००० १६,०६,००० १४,४५,००० 
3 | १0०० खाटा Ye २५२०००० | १,९२,००० ५,००,००० २३२,१२,००० 2¢€,00,000 
४ | 200 खाटा २८ ५०,४०,००० | ३,८४,००० ८,००,००० ६२,२४,००० ५६,००,००० 
षु Soo खाटा 1७ १,०२,६०,००० | ७,६८,००० | १२,००,००० | 9,22,2¢,000 १,१०,००,००० 
६ | ६०० खाटा ८५ | 9,43,00,000 ॥११,५२,००० | १७,००,००० | १,८१,५२,००० १,६३,००,००० 
एकूण रुपये.. 3,49,00,000 २६,५२,००० | ४६,००,००० | ¥,23,42,000 ३,७९,८२,०० 


उपरोक्त विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे सर्व रुग्णालयांचा अंदाजित खर्च गृहीत धरण्यात आला 


असून, प्रत्यक्ष खर्च रुग्णालयांचा स्तर व रुग्णालय-निहाय प्राप्त दरानुसार करण्यात येणार आहे. 


त्याकरीता, रुग्णालयाचा स्तर व रुग्णालयासाठी उपलब्ध खाटा यासाठी येणा-या अंदाजित खर्चाचा 


तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


१) ३० खाटांच्या रुग्णालयासाठी येणारा अंदाजित वार्षिक खर्च रक्‍कम रुपये ८,३७,०००/-. 
२) ५० खाटांच्या रुग्णालयासाठी येणारा अंदाजित वार्षिक खर्च रक्‍कम रुपये १४,४५,४००/-. 
३) Joo खाटांच्या रुग्णालयासाठी येणारा अंदाजित वार्षिक खर्च रक्‍कम रुपये २८,९०,८००/- 
४) २०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी येणारा अंदाजित वार्षिक खर्च रक्‍कम रुपये ५६,०१,६००/-. 
) 
) 


4) Yoo खाटांच्या रुग्णाळलयासाठी येणारा अंदाजित वार्षिक खर्च रक्‍कम रुपये 9,90,04,200/-. 
६) ६०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी येणारा अंदाजित वार्षिक खर्च रक्‍कम रुपये १,६३,३६,८००/-. 


ae a an ea aes 


०२. राज्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये Mechanized Cleaning Services GR सन 2022-23, सन 


२०२३-२४ व सन २०२४-२५ या तीन वर्षाच्या काळावधीत राबविण्यात येणा-या स्वच्छता सेवेच्या 


निविदामध्ये, जिल्हानिहाय व परिमडंळनिहाय एकूण ५०३ रुग्णालयांचा Vardar असून, त्याकरीता 


येणा-या अंदाजित खर्चाचा तपज्लील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७ 


APPROXIMATE COST OF MECHNIZED CLEANING SERVICES 
FOR THE YEARS.. 2022-23, 2023-24 & 2024-25. 


Sr. District /Circle No. of No. of Beds Required/Expected 
No. Hospitals Annual Budget (In Rs.) 
1 2 3 1 ae 5 
1 Akola 1 585 1,61,97,000/- 
z Amravati 18 1,405 3, 90,67,000/- 
3 Buldhana 16 1,192 3,31,39,000/- 
4 Washim a ee 580 16222000/- 
5 Yavatmal 17 590 16461000/- 
Akola CircleTotal.. 4,352 12,10,86,000/- 
1 Aurangabad 14 700 1,95,60,000/- 
2 Hingolli 07 500 1, 39,80,000/- 
3 Jalna 12 702 1,94,83,000/- 
4 Parbhani 11 807 2,23,48,000/- 
Aurangabad Circle Total.. 2,709 7,53,71,000/- 
1 Kolhapur 21 930 2,59,77,000/- 
2 Ratnagiri 12 722 2,00,41,000/- 
3 Sanglli 15 490 1,36,71,000/- 
4 Sindhudarga 11 1__0660____| 1,84,54,000/- 
Kolhapur Circle Total.. 2,802 7,81,43,000/- 
1 Beed 16 1,092 3,03,39,000/- 
2 Latur 13 650 1,81,65,000/- 
3 Nanded 18 810 2,26,29,000/- 
4 Osmanabad 11 792 2,20,04,000/- 
Latur Circle Total.. 3,344 9,31,37,000/- 
1 Mumbai 01] 1__60_____| 16,74,000/- 
2 Palghar 12 520 1,45,28,000/- 
3 Raigad (Alibaug) 15 922 2,56,31,000/- 
4 Thane 13 1,350 3,74,25,000/- 
Mumbai Circle Total.. 2852 7,92,58,000/- 
1 Bhandara 10 842 2,33,09,000/- 
2: Chandrapur 13 550 1,53,65,000/- 
3 Gadchiroli 14 802 2,22,73,000/- 
4 Gondiya 11 350 97,65,000/- 
5 Naagpur 13 735 2,03,72,000/- 
| 6 | Wardha 11 672 1,86,46,000/- 
Nagpur Circle Total.. 3,951 10,97,30,000/- 
1 Ahmad Nagar 26 1,072 29796000/- 
2 Dhule a ee 400 11180000/- 
3 Jalgaon 21 740 2,06,56,000/- 
4 Nandurbar 15 650 1,84,34,000/- 
5 Nashik 32 2,083 5,79,26,000/- 
Nashik Circle Total.. 4,955 13,79,92,000/- 
1 Pune 26 1,402 3,89,88,000/- 
2 Satara 18 882 2,45,05,000/- 
3 Solupur 17 620 1,73,08,000/- 
Pune Circle Total.. 2,904 8,08,01,000/- 
TOTAL CIRCLE OF STATE.. 27,869 77,55,18,000/- 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७ 


०३. राज्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये Mechanized Cleaning करीता बाह्य यंत्रणेद्वारे सन २०२२- 


२३ ते सन २०२४-२५ या तीन वर्षाच्या कालावधीत सेवापुरवठादारांमार्फत स्वच्छता सेवा निविदा 


प्रक्रीयेन्वये राबविण्यात येणा-या जिल्हानिहाय व परिमंडळनिहाय रुग्णालयांचा तपशील स्वतंत्रपणे 


“परीशिष्ट-अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला आहे. तद्नुषंगाने, रुग्णालयाचा स्तर, रुग्णालयांमध्ये 


उपलब्ध खाटा व त्याठिकाणी कंत्राटी पध्दतीने उपलब्ध करण्यात येणारी स्वच्छता सेवा याकरिता येणा- 


या रु. ७७,५५,१८,०००/- (रुपये सत्याहत्तर कोटी पंचावन्न लक्ष अठरा हजार फक्त) इतक्या अंदाजित 


खर्चाच्या रक्‍कमेस पुढील अटी व शा्तींचा अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(9) सदर खर्चात मशीनने स्वच्छता, सर्व प्रकारचे 98109/0/0871080 detergent/Puigalpeur 
साहित्य/कर्मचारी/मश्ीन व इतर साहित्याचा समावेश राहील. 

(२) पुरवठारदारास स्वच्छतेसाठी लागणारे Detergent आणि विहित विनिर्देशाने 1578०७ यांची 
मासिक गरजे एवढी संख्या रुग्णालयात आणून ठेवणे बंधनकारक राहील. 

(३) ज्या रुग्णालयांमध्ये नियमित सफाईगार कर्मचारी कार्यरत आहे, अशा रुग्णालयांमध्ये नियमित 
सफाईगार कर्मचा-यांची सख्या विचारात घेवून त्यानुसार स्वच्छता सेवा उपलब्ध करुन घेण्यात 
येईल. 

(8) स्वच्छता सेवेच्या निविदेच्या Scope of work मध्ये काही बदल करावयाचे असल्यास, त्याबाबत 
संपूर्ण अधिकार आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांना असतील. 

(4) निविदेच्या तीन वर्षाच्या काळावधीमध्ये नवीन संस्थांचा समावेडा करणे किंवा संस्था कमी करणे, 
यासाठी आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांना पूर्ण 
अधिकार राहतील. 

(६) रुग्णालयांकरीता सेवा पुरवठादारांची ३ वर्षासाठी ई-निविदा प्रक्रीयेद्वारे नियुक्ती करण्यात येईल 
व मंडळ/जिल्हानिहाय नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सेवा पुरवठादारामार्फत Mechanized 
पध्दतीने ५०३ रुग्णालया करीता Cleaning सेवा पुरविण्यात येईल. 

(७ निविदा पत्र व निविदेतील अटी व art ह्या आयुक्‍त स्तरावरील समितीमार्फत मंजूर करुन ई 
निविदा/5०५७॥॥॥७॥ E Market (GEM) वर प्रक्रीया राबविण्यात येईल. 

(८) विषयाधीन सेवांसाठी येणारा अंदाजित खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या मंजूर 
प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यात (PIP) सन २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षाच्या “FMR Code १.३.२.६” अंतर्गत मंजूर होऊन उपलब्ध होणा-या निधीतून भागविण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ७पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७ 


(९) तसेच, परिमडंळावरील सर्व जिल्हे मिळून एकूण ५०३ रुग्णालयांसाठी उर्वरित आवश्यक 
असलेला खर्च हा राज्य शासनाच्या “जिल्हा/सामान्य/स्त्री रुग्णालये (जुने) (२२१० ०१४६), 
जिल्हा/सामान्य/स्री रुग्णालये (नवीन) (२२१० ०२२६), उपजिल्हा रुग्णालये (२२१० ४६२६), 
ग्रामीण रुग्णालये (२२१० ०४१३), कुटीर रुग्णालये (२२१० 0394), स्त्री अस्थिव्यंग रुग्णालये/ट्रॉमा 
केअर युनिट (2290 जी२९८)” या लेखाशिर्षातील “१३-कार्यालयीन खर्च” या उद्दिष्टाखाळील 
उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यईल. 

(१०) विषयाधीन सेवेसाठी प्रत्यक्ष कामाचे आदेशा हे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पीआयपी मध्ये 
अनुदान मंजूर असेल किंवा राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पित रक्‍्कमेमध्ये पुरेशा निधीची 
आव्यकता तपासूनच देण्यात यावेत, याबाबतची खातरजमा करण्याची जबाबदारी ही आरोग्य 
सेवा आयुक्तालयाची राहील. 

(११) रुग्णालयांमध्ये कंत्राटी पध्दतीने उपलब्ध करण्यात येणारी स्वच्छता सेवा ही शासन निर्णय, 
वित्त विभाग, क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दिनांक : १७.०४.२०१५ 
मधील अ.क्र. ११ अन्वये बाह्य यंत्रणेकडून घेण्यात येणा-या कंत्राटी सेवेच्या कक्षेत असावी. 


०४. उपरोक्त क्रमांक (१) ते (११) अटी व शातींच्या अधीन राहून, सदर शासन निर्णय हा वित्त 


विभागाच्या क्रमांक : विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/१३/ विनियम (भाग-२), दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ च्या 


शासन निर्णयातील अ.क्र. ११ अन्वये बाह्य यंत्रणेकडून घेण्यात येणा-या कंत्राटी सेवेस प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०४०४१५०८०५६५१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 
LAXMANRAO 


LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b38 

VIJAYKUMAR, 2 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A7 
1DA717A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF595 

LA 9८ M A N R A 5AAFS5DCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 
cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2022.04.21 12:49:45 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सोबत : परीशिष्ट-अ. सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

(9) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
पृष्ठ ७पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशञामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७ 


(२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

(३) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटूंब कल्याण माताबाल संगोपन कार्यालय, पुणे. 
(४) संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 

(4) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 
(६) 
(७) 
(८) 


६) संचालक (वित्त) आरोग्य सेवा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
७) सर्व सहसंचालक (आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत) 
८) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 


(९) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत). 
(१०) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत). 
( 
( 


११) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-३), नवीन मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-७, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


"परीशिष्ट-अ" v i oT ' 


APPROXIMATE ००0000. | OF MACHANIZED CLEANING SERVICES FOR 
THE YEARS.. 2022-23, 2023-24 & 2024-25. 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


Name ot Name of Hospitals 96. 
Circle 9 of Beds 


KOLA District 
30 
H Balapur 3 
H Barshi Takli 3 
H Chatari 3 
3 
100 
H Akola 33 
55 
3 
3 


H ChandurBazar 

H Chandur Railway RH 
H Chikhaldara 

RH Churni 


| 6 

7 
RH Dhaman Gaon 
Railwa 


D> 


8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
28,00,000/- 
92,12,000/- 
1,61,97,000/- 


3 


S| S| a/a/D/a/D 


ए > 


1,25,12,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 


8,37 ,000/- 


D| 


3 


1 
2 
3 
4 
5 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
7 


D|D 


alanlan{Sslolala [aw  ।८०॥०८०००० ००१०० 1S] 09] 09| 00] 09} oo 
DISIO|SIS|SIO [6 6166666 RIS SlolSlo 


3 


3 


— 
छा 


RH Nandgaon 
Khandeshwar 

RH Tivasa 

RH Warud 

100 

13,95,000/- 

Regional Referral 100 28.00.000/- 
Hospital Amravati 4 

5 


AMRAVATI District 


[[-____|BULDHANADisirict | | 
exec 
33 RH Dhad 
34 


8,37 ,000/- 


8,37,000/- 
8,37,000/- 
28,00,000/- 
13,95,000/- 
13,95,000/- 


॥२) | ॥२) | |॥१) | --- | -4-।-. 4 
MJ+/|O}O!o|N (op) 


3 


ye) 
o 


॥२) | ॥२) 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


35 30 
3 RH Lonar 3 
3 RH Mehekar 3 
3 RH Motala 3 
3 RH Sindhekhed raja 3 
3 


3,31,39,000/- 
eee 


DH Washim 200 
RH Ansing 3 
RH Kamargaon 3 
SDH Karanja (Washim) 100 
RH Maanora 3 
RH Malegaon 3 
RH Manglur pir 3 
3 

H Washim (100 ) 100 
ASHIM District Total 
ह 
RH Aarni 3 
RH Babhulgaon 3 
3 
3 
3 
3 


name ot Name of Hospitals Rumper 
Circle 9 of Beds 


(Se) (oe) (So) ८० 
O|CO!IN|O 


H Lohi 3 
H Maregaon 3 
H Ner(Yeotmal) 3 
H Rajagon 3 
3 
3 
3 


Pandharkawada 13,95,000/- 
SDH (50) Pusad 50 13,95,000/- 
YEOTMAL District 

Total... 1,64,61 ,000/- 


| | Akola Circle Total... | 4352 | 12,10,86,000/- 


AURANGABAD District a ae 


oi O1} G9] ८2 G1! GO] Gd] GO} GO] GO] GO} GO] Gd] GO! Go] Go (So) Tee] ८2८० (ce) Tee) O01] G9] G9] ८2 Go] 
(oo) ९७०0०0० ०? ०० | ००० ००0०0०० (9 1 (“91 (91 (“91 ९७० ९७०0०0००0० ०७०० 


विळा 
rt 
ee 
| 68 | 
| 69 | 
72 


72 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Name of 
Circle 


103 


Name of Hospitals 


H Kannad 

H Karmad 

H Khultabad 

H Pachod 

DH (50) Gangapur 

DH (50) Sillod 
URANGABAD District 


AM blebs 


| 


HINGOLI District 
H Hingoli 


H Akhada Balapur 


H Aundha 


वू ल्न 
2 
ल्न 
ऱ्य 


ः्ण्प्छ 


DH (50) Basmat 


WH Basmat 


HINGOLI District Total 


RH Bhokardan 


RH Ghansawangi 
RH Jafrabad 


H Mantha 


R 
RH Ner (Jalna) 
R 


H Partur 


RH Tembhurni 
SDH (50) Ambad 
WH Jalna 


JALNA District Total... 


PARBHANI District 


DH Parbhani 


Number 
of Beds 


3 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


re 
re 


__6__| 
कल्क ल्या 
ji = डा 


PARBHANI District 2,23,48,000/- 


Total... 


— | 
— | 
—|©@ 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


Name Name of Hospitals umber 
Circle 9 of Beds 


Aurangabad Circle 
200 
3 


SDH (100) Gadhinglaj 100 
SDH (50) Gandhinagar 
colon 


132 SDH (50) Services 
hospital Kasba Bawada 
KOLHAPUR District 
Total... 
ATNAGIRI District 
H Ratnagiri 
H Devrukh 


7,53,71 ,000/- 


— 
es 


56,00,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 

28,00,000/- 


13,95,000/- 
13,95,000/- 
13,95,000/- 


fa fa | जळ त (जली 
a ee ee ee ee ee 
©0| Ni} 0] O01] &} Go 


a /o4)/o4 
॥२) | ९) | -> 
>>. | ८) ९० 


टी ली र ल्क | 
॥२) | ॥२) [PO] PO | > 
0) O01) -> | ८०2 PO 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


टी. ल ल्क | ल्क 
OPP > 
९2 ५०00 "अ 


—_ 
wo 
दी. 
टा 
(oo) 


ool G3} G9] Gd] GO} GO| Gd] GO! GO oyor G9} GO] GI] GO} GO] GD] GO! GO] GO] GO} GO| GO] GO! GO| Go] Go 
९७० ७ | ०0००० | ० ००७०० ९० ७ | ००0०0०? ० ००० |०? ००० |०| ००० 


2,59,77,000/- 


77,35,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 

837,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 

28,00,000/- 

13,95,000/- 

13,95,000/- 


2,00,41,000/- 


SS र्क र्क | ल्क 
(So) (oe) ९० ८० 
O)| O01) &] Oo 


H Lanja 
H Mandangad 


ek | ek | ek 
G}00/0 
९0 00 "अ 


RH Raipatan 3 


RH Rajapur 3 
H Sangmeshwar 


DH (100) Kalambani 100 
44 SDH (50) Kamthe 


RATNAGIRI District 
Total... 
ANGLI District 
H Ambak Chinchani 


— 
ऱ> 
(oo) 


a /o4)/o/o4 
ARIA 
९० |॥४) -“* 


8,37,000/- 
8,37,000/- 


(य यह हव्या च 
AR 
O}O1 
९3८० 


—_— 
- 
N 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


Name ot Name of Hospitals Rumper 
Circle P of Beds 


RH Vita 


SDH (50) Islampur 


SDH (50) Kavthe 13,95,000/- 


1,36,71,000/- 
______________ 


SINDHUDURG District | 

56,00,000/- 
__6__| 
___6___| 
| 


SINDHUDURG District 


| | Ss Kothapur Circle Total.. | 2802 | 
| | ~cbatur |BEEDDistrict | | 
0.) 
विक ला 
al 


186 WH Savargaon 
0 |_16_ धा | igo | 2600000 
____|________ [8६६0 District Total... | 1092 | 
Pi LATURDistrict | | 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Name of 
Circle 


190 
i 6 


Name of Hospitals 


H Babalgaon 

H Chakur 

H Devani 

H Jalkot 

H Kasar Shirasi 
H Killari 

H Murud 

H Renapur 

DH (50) Nilanga 
H Latur 

ATUR District Total.. 


| | 


९८० |॥४)  -“* 


3 


—_ 
९0 
रन> 


(ह हव्या च 
९0 ९० 
0) | 


ण्या च 
९0 
N 


3 


I~ 


| 3 


1 H Nanded 

H Barad 

H Bhokar 

H Biloli 

H Dharmabad 
RH Loha 


RH Mudkhed 

RH Naigaon 

SDH (50) Gokunda 
DH (50) Hadgaon 
H Nanded 


3 


७) ७ ७ | | > 
०९००2०० io] (ie) 
DO} DO} VD) 


॥२) | २) 
(४9 (92) 
410) 


pe) 
९31८ 
(oe) 


POPP 
— | — 
—-+1O/0 


ine) 
—_— 
ine) 


3 
4 


3 


॥२) |॥२> 
टी. | ek 
IO 


ine) 
—_ 
ol 


NANDED District Total.. 
SMANABAD District 
1 
H Bhoom 
H Lohara 
H Marum 
H Ter 
RH Washi 
SDH (100) Tuljapur 
DH (100) Umerga 
SDH (50) Kalamb 
Osmanabad 


POTD P|P ॥२) | २) 
polyp] | व्हड) ऐस 
1४०३००) 410) 


3 


7 
2 
5 
7 
2 
5 
7 


ie) 
२) 
8 


2. 20) 
__868___ 
a ee 
ea 
मि 
__1___ 
Sse ae! 
2 ५0. 
100 
fea 
हीय) 
__9___ 
[= al 
a ee 
ies 
=a 
6] 
1. 0.५ 
Ls 


227 


Number 


of Beds 


3 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


२ १ 


2,26,29,000/- 
_____________ 


13,95,000/- 


SDH (50) Paranda 13,95,000/- 


WH Osmanabad 16,74,000/- 


OSMANABAD District 
1... 


2,20,04,000/- 


-_[-____[Latur Circle Total... | 3344_| _9,31,37,0007 
a 


| | MumbaiCircle | 


| | Mumabi [MUMBAIDistrict | | 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


GH Malavani | 60 | 16,74,000/- 


MUMBAI District Total.. 16,74,000/- 


ae 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


28,00,000/- 
12 SDH (50) Kasa 


13,95,000/- 
PALGHAR District 
Total.. 


1,45,28,000/- 
RAIGAD District Po 


282 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
100 
50 
12 
13 
14 50 
256 100 


RAIGAD District Total.. 2,56,31,000/- 
Pe es 


HANE District 
1,14,95,000/- 


H Thane 
258 2 GH Bharatratna Pandit 200 56,00,000/- 
Bhimsen Joshi Hospital 

Central Hospital 282 77,55,000/- 
Ulhasnagar 

3 8,37 ,000/- 

5 RH Goveli 3 8,37 ,000/- 

RH Khardi 3 8,37 ,000/- 


7 RH Murbad 3 8,37,000/- 
RH Tokawade 8,37 ,000/- 


266 11 __ [SDH (100) Shahapur 28,00,000/- 


name a Name of Hospitals Number 
Circle 9 of Beds 


NOIDPIPININ|D 
७1 01/01/01] O01) & 
O1] B/G ०2-५० ८० 


ol 


pe) 

ol 

N 

न> — | 
(Sol (ee) Tee) (ee) ag, O11; 01 GI] GI] Gd} GO! Gd] GO] Gd] GO Dolo] LY] 2] | |W] | o/c 
0०2? ०?|० ळ 0 || ० 0 ० ०० ०० ०० 2660120 020०-९० ९०९००० 


॥२) |॥२) |॥२७ | ७ | Po 
Od}0}0}O] O1 
WIM!—-|O|;| © 


DO] PO 
| 
3 a 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


267 12 SDH (50) Ambarnath 50 13,95,000/- 
Chaya Hosp 


[|__| THANE District Total 135 

[ [Mumbai Circle Total.. 2852 
[ [Nagpur [BHANDARADistrict, | | 
ie 
॥ न 
काला क 


BHANDARA District 


| 6 
0. 00 
शि जा 


CHANDRAPUR District 1,53,65,000/- 
Total... 


[_[-____|@abcwinoLibistrict | | 
a 
os 
10 
i 


Raine ot Name of Hospitals शिवता पिटा. 
Circle 9 of Beds 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


name ot Name of Hospitals शिवता तटा. 
Circle P of Beds 


2,22,73,000/- 


GONDIADistrict | | 
eee 
Leesa 
न 
[| ____ |@ONDIA District Total. 350 
[—[-__|naGPur District |] 
= sera 
ea 
re 


a NAGPUR District Total १037000000 


[ [WARDHA District | | SSCS 
a 
ea) 
कर प्या 
SDH (100) Hinganghat 


Pot] WARDHA District Total.. 1109402000. 
| 


1४3५0 Circle Total... | 3951 | 10,97,30,000/- 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


mame a Name of Hospitals Number 
Circle P of Beds 


AHMADNAGAR District 


282 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
30 
3 
3 8,37,000/- 
3 8,37,000/- 


RH Shevgaon 3 ह 
Ahmedabad 0 8,37,000/- 


20 


AHMADNAGAR District 
a _______| 


— esa! 
steed 
p38 
ae 
[| _____ |DHULE District Total. | 400 | 
[[-____WALGAON District | | 
[6 [RH Chalisgaon 
RH Dharangaon 
ed 


77,99,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 
8,37,000/- 


(So) Tee] Tee) GI} GO] GI] GO} GO] GD] GO} GO| GO] GO! GO] GO] Go 
९८0० ९८0० ०० ८७० ७0०९७० ००? ७००७०० 


RH Erandol 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


Name ot Name of Hospitals Rumper 
Circle 9 of Beds 


8,37,000/- 


H Pal 
RH Parola 
RH Pimpalgaon 
Hareshwar 
3 


JALGAON District 740 2,06,56,000/- 
Total. 


[—[-____|NANDURBAR District | | 
a) 
=a 
ea 


NANDURBAR District 
| | CINASHIK District | 


_______________ 
__6__| 
| 8 
८०. लि) 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


name ol Name of Hospitals Rumper 
Circle P of Beds 


33 H Zodga 8,37,000/- 


Regional Referral 
Hospital Nashik 
a | 2083 | 
a | 4955 | 
a 


| Pune |PUNE District | 
[= Gs =i 
[ee 
| 


PUNE District Total.. 3,89,88,000/- 
SATARA District [| 
DH Satara 282 77,55,000/- 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७, दिनांक २१.०४.२०२२ 


Total Required 
Budget Annual 
(In Rs.) 


470 2 30 
3 
4___|RH Dhebewadi 3 

RH Gondavale 3 
3 
3 
RH Koregaon 3 
3 
3 
RH Patan 3 
RH Pimpoda 
RH Somardi 3 
R 
R 


Name Name of Hospitals Rumper 
Circle P of Beds 


3 


->|->|->|->|->|-> 
NIN IN INIT N IN IN 
O}O1} BR] ॥)|-* 


& 
N 
N 


©o 


H Undale 3 8,37,000/- 
8,37 ,000/- 


HHH IRIARI A 
00 ००।॥८०0।*३|*३ 
WIM}—+|O}]O]oo 


3 


H Waduj 


© 
- 


5 
| 6 
i 
7-0 
= नड 
10 
1] 
12 
13 
14 
15 
16 3 
17 
18 
1 |SATARA District Total... 882 
ar —aet 
1___ [तेल Akkalkot 3 
2 
3 
4 
5 
(=e 
7 
| 8 
= लट. all 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 


त्र्> AR 
©o 0011002 
N OO 


3 
3 
RH Kurduwadi 3 
RH Madha 3 
3 
3 
RH Mangalvedha 3 
3 
3 


AIA 
९०0 ८००७0 
-“५ || ९० 


3 


AA 
(<o} (ce) 
> ० 


० 
o 


९0 


RH Pangari 3 
RH Sangola 3 
RH Shetfhal 3 
RH Wadala 3 
100 


| ___|Pune Circle Total.. 8,08,01,000/- 


TOTAL CIRCLE OF 
STATE... 27869 77,55,18,000/- 


qa AR/HR) RIB 
९० (९०. 
-“* |?) ९००० "३०) 


९ 


13,95,000/- 
13,95,000/- 


2 
3 
4 
5 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 


03 


oor G2} GO] GI] GO} GO] GO] GO} GO] GO] GO! GO] GO] Go! GO oi S G9] GI] GI] GO} GO] GO] GI] GO| ८2 GO! GO] GO] GO] GO 
९९० ७ | ०७० | ००? ००० | ०००००० 26? ०>०>०० ००० ०->०>०००० 


77 


